जलसंपदा विभागांतर्गत सिंचन 
व्यवस्थापनाविषयक प्रमाणपत्र 
अभ्यासक्रम राबविणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र .१६१/२१/लाक्षेवि (आस्था) 
मंत्रालय, मुंबई-४००३२. 
दिनांक : १०/०१/२०२२ 


वाचा :- झासन निर्णय क्र. संकिर्ण-२०२१/ प्र.क्र. १६१/२१/लाक्षेवि (आस्था), दि.०३.१२.२०२१ 


प्रस्तावना- 


जलसंपदा विभागांतर्गत सिंचन व्यवस्थापनाविषयक प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम राबविणेबाबत 
संदर्भाधिन शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे. सदर शासन निर्णयात काही सुधारणा 
करणे आवश्यक असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे. त्यानुषंगाने अधिक 
स्पष्टता आणण्याच्या हेतुने खालील प्रमाणे शुद्धीपत्रक पारित करण्यात येत आहे. 


शासन शुद्धीपत्रक:- 


संदर्भाधिन शासन निर्णयामध्ये परिच्छेद ३.४ नव्याने अंतर्भूत करण्यात येत आहे. 


३.४ अभ्यासक्रमाअंती घेण्यात येणाऱ्या परिक्षेत अनुत्तीर्ण राहिलेल्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा परिक्षा 
द्यावयाची असल्यास त्याकरीता त्यांनी संपूर्ण परिक्षा शुल्क स्वत: भरणे आवश्‍यक राहील. 


तसेच परिच्छेद ४ (|) खालील प्रमाणे सुधारीत करण्यात येत आहे. 


४ () (अ) सदर प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमांतर्गत विषयसुची मेटाने महासंचालक, मेरी, नाशिक यांच्या 


मान्यते नुसार तयार करावी. 


४ () (बो वरील प्रमाणे तयार केलेल्या अभ्यासक्रम विषयसुचीत कालांतराने बदल करावयाचे 
असल्यास अथवा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाचा कालावधी, विद्यार्थ्यांची पात्रता अथवा परीक्षेच्या स्वरुपात 
बदल करावयाचे असल्यास, त्याबाबत कार्यवाही सुध्दा मेटा ने महासंचालक, मेरी,नाशिक यांच्या 
मान्यतेने व शासनास अवगत ठेऊन करावी. 


४() (क) वरील कार्यवाही आवश्यकतेप्रमाणे यांत्रिकी संघटना / सिंचन व्यवस्थापन मंडळातील 
अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या सल्ल्याने व सहकार्याव्दारे मेटा, नाशिक यांनी करावी. 


या व्यतिरीक्त इतर सर्व मजकुर मुळ शासन निर्णयाप्रमाणे राहील. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/ प्र.क्र. १६१/२१/लाक्षेवि (आस्था) 


उपरोक्‍त शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०११०१६०४३९१४२७ असा आहे. हे 
शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार देशानुसार व नावाने. 


lly signed by PURNIMA DEVANG DESAI 


ig 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER RESOURCES 
DEPARTMENT, postalCode=400032, ht 


2.5.4.20=949e1 1d9f47452e1756c38e35b6f35f56ed936d055f1 ff2c622aef6d 


98al 
pseudonym=F2EESDB2EAD70020050F89A04FDEE4D600CFC629, 
rialNumber=4EBE868A2B44904EFA 1 32127F4DE695C80797533C7F4FB2 
49598B0F90102629B, cn=PURNIMA DEVANG DESAI 


ate: 2022.01.10 16:07:27 +05'30" 


(पूर्णिमा देसाई) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


peo 
af 


प्रत, 

१. मा. मंत्री, जलसंपदा यांचे स्वीय सहायक, 

२. मा. राज्यमंत्री, जलसंपदा यांचे स्वीय सहायक, 

३. प्रधान सचिव (जसं, जलसंपदा विभाग, मंत्राळय यांचे स्वीय सहायक, 

४. सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय यांचे स्वीय सहायक, 
५. सचिव (प्रकल्प समन्वय) रक जलसंपदा विभाग, मंत्रालय यांचे स्वीय सहायक, 
६. महालेखापाल लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/ नागपूर 
७. महालेखापाल लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/ नागपूर 

८. महासंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (मेरी), नाशिक, 

९. सर्व कार्यकारी संचालक, पाटबंधारे विकास महामंडळ, जलसंपदा विभाग, 
१०. सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, 

११. सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

१२. अधीक्षक व सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, (मेटा), नाशिक, 
१३. सह सचिव (सेवा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 

१४. आं.वि.स. व स.स., जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई-४०००३२, 

१५. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (सेवा-५ व ६ / व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई-३२, 
१६. निवड नस्ती/ लाक्षेवि (आस्था). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


